॥ &॑ श्रीपरमात्मने नम: ॥ 
अठरा श्लोकी गीता 
रचयिता - कै. गो. रा. मोघे १९२८ 
अध्याय ? अर्जनविषादयोग 

वृत्त शार्दूलविक्रीडित (यति - १२,७) 
गेले कोरव आणि पांडव रणीं वर्णी कथा संजय 
ती ऐके धतराष्ट्र उत्सक मने वाटे तयां विस्मय 
पाहे पार्थ रणी कत्रक्षय घडे चित्ती विषादा धरी 

य॒दधा पासनि होउनी विमख तो टाकी धनष्या तरी 
अध्याय २ सांख्ययोग 

वृत्त शार्दूलविक्रीडित (यति - १२,७) 

झाला अर्जन शोकमग्न बघनी वेदांत सांगे हरी 
आत्मा शाश्‍वत देह नश्वर असे हे ओळखी अंतरी 
घेई बाण-धनू करी समर तू कर्तव्य ते आचरी 
वागे नि:स्पृह हर्ष शोक न धरी ज्ञानी जनांच्या परी 
अध्याय 3 कर्मयोग 
वृत्त शिखरिणी (यति - ६, ११) 
अगा कर्माहनी अधिक बरवे ज्ञान कथिसी 
तरी का त येथे मजकडनि हिंसा करविसी? 
वदेपार्थापै ते यदुपति करी कर्म नियते 
फत्रेच्छा सांडोनी सहज मग नेष्कर्म्य घडते 
अध्याय ४ ज्ञानकर्मसंन्यासयोग 
वृत्त शिखरिणी (यति ६,११) 
हराया भूभारा अमित अवतारांसि धरितो 


विनाशूनी दुष्टा सतत निजदासां सुखवितो 
नियंता मी ऐसे समजनि करी कर्म मजसी 
समर्पी त्‌ कर्मे मग तिळभरी विद्ध नससी 
अध्याय ५ कर्मसंन्यासयोग 
वृत्त शिखरिणी (यति ६,११ तथा ६,७,४) 
करी सारी कर्मे सतत निरहंकार असनी 
त्यजी प्रेम द्वेषा धरुनि ममता जो निशिदिनी 
तया चिंता नाही पटिल अथवा मागिल मनी 
खरा तो संन्यासी स्थिरमतिहि संकल्प सटनी 
अध्याय ६ आत्मसंयमयोग 
वृत्त शार्दूलविक्रीडित (यति - १२,७) 
चित्ताचा सखया निरोध करणे हा योग मानी खरा 
हा मी हा पर भेद हा मळि नसे चित्ती कधी ज्या नरा 
जो सप्रेम सदा भजे मज सदा जो सर्व भती सम 
ठेवी मद्गत चित्त 10 खी योगी नसे उत्तम 
अध्याय ७ बुद 
वत्त शार्दूलविक्रीडित (यति - १२,७) 
माझ्या केवळ जाहली प्रकतिने ही सृष्टि सारी असे 
पथ्वी माझि स॒गंध मीच रस मी तोयात पार्था वसे 
सर्वांतर्गत मी परी न मज ती ही गोष्ट मायाबळे 
जे चित्ती मज चिन्तिती सतत ते तापत्रया वेगळे 
अध्याय ८ अक्षरब्रह्मयोग 
वृत्त शिखरिणी (यति ६,७,४) 
सदा ध्याती मांते हदयकमळिं जे स्थिर मनीं 


तयां देहांती मी अमित सख देतो हरि म्हणे 
म्हणनी पार्था त निशिदिनि करी ध्यान भजन 
मिळोनी मद्रूपी मग चुकविशी जन्म मरण 
अध्याय ९ राजविद्याराजगृह्ययोग 
वृत्त शार्दूलविक्रीडित (यति - १२,७) 
भक्तीने जल पत्र पष्पफत्र कीं डी अपित्रे 
ते माते प्रिय तेवि जे नर सदा रंगले 
पार्थी ते नर धन्य ज्या मखि वसे मन्नाम-संकीर्तन 
विष्णो कष्ण मकंद माधव हरे गोविंद नारायण 
अध्याय १० विभतियोग 
वत्त स्रग्धरा (यति ७,७,७) 
कोठे देवासि चिंत्‌ जरि म्हणसि असे ऐक माझ्या विभ्‌ति 
संक्षेपे अर्जना मी तज गज कथितो मी असे सर्व भती 
मी धाता विष्ण॒ मी शिव रवि निगमी साम मी विश्वरूप 
माझी सर्वत्र सत्ता जगि असनि असे दिव्य माझे स्वरूप 
अध्याय ११ विश्‍वरूपदर्शनयोग 
वत्त ??? (यति ५,४,७::८,८) 
पार्थ विनवि माधवासि विश्वरूप भेटवा 
म्हणनिया हरी धरी विकट रूप तेधवा 
मांडिला अनर्थ थोर पंडकमर घाबरे 
म्हणे पनशच दाखवा विभो स्वरूप गोजिरे 
अध्याय १२ भक्तियोग 
वृत्त पृथ्वी (यति २,६,३,६) 
बरी सगण भक्ति की भजन निर्गणाचे बरे 


पसे विजय तैं तदा हरि वदे तया आदरे 
असोत बह योग ते तरिहि भक्तियोगाहनी 
नसेचि दुसरा असा सुलभ जो श्रमावाचुनी 
अध्याय ?3 क्षेत्रक्षेत्रजविभागयोग 
वत्त स्रग्धरा (यति ७,७,७) 
क्षेत्र क्षेत्रज दोन्ही कथनि मग पढे कष्ण पार्थासि सांगे 
ज्ञानी त्याते म्हणावा भ्जनि मज कदा जो मदाने न वागे 
तैसा जो भेद नेणे प्रकति परुषिचा सर्व भती समत्व 
कर्माची त्यास बाधा तिळभर हि नसे पावला तो प्रभत्व 
अध्याय १४ गणत्रयविभागयोग 
वृत्त शार्दूलविक्रीडित (यति - १२,७) 
पार्था मी जनिता तशीच जननी माया जगत संतति 
जीवा सत्व रजस्तम त्रिगण हे स्वाभाविक व्यापिती 
जो सप्रेम सदा भजे मज तसा जो सर्व भती सम 
ठेवी मद्‌्गत चित्त यी योगी नसे उत्तम 
अध्याय १५ पु 
वृत्त शार्टूलविक्रीडित (यति - १२,७) 
ऊर्ध्वी मूळ तळी अपार पसरे अश्वत्थ संसार हा 
छेदाया ट्॒ढ शस्त्र एकचि तया नि:संगता सर्वथा 
ऐसे ओळखनी क्षराक्षर मला जे प॒जिती भारता 
ते होती कतकत्य गृह्य कळनी पावोनि सर्वजता 
अध्याय १६ दैवास्रसंपदविभागयोग 
त्त शार्टूलविक्रीडित (यति - १२,७) 
दैवी प्रकति लक्षणें मनि धरी धैर्य क्षमा प्रोढता 


चित्तस्वास्थ्य दया क्रजुत्व मृदुता सत्यादि बा भारता 
आता दंभ असत्य मत्सरपणा वर्मी परां बोलणें 
काम क्रोध अहंकती त्यज सदा ही आसरी तक्षणें 
अध्याय १७ श्रदधात्रयविभागयोग 
वृत्त ??? (यति - ६,६, १०) 

सत्व रजस्तम तीन गणापरि श्रद्यधा तपमख दान असे 
त्रिविध अडग ही निज बीजापरि आवडि त्यावरि टढ बैसे 
उत्तम, मध्यम, अधम जाण ही क्रमे तयातनि सत्व धरी 

मग ओम्‌-तत्‌-सत्‌ वदुनि धनंजय ब्रम्ह समर्पण कर्म करी 
अध्याय १८ मोक्षसंन्यासयोग 
वत्त ??? (यति - ५,५, १२ तथा ६,६,६,४) 
त्यज॒ पाहसी य॒दध परी ते प्रकति करविल त॒जकड़नी 
तरि वद पार्था परिसनि गीता रुचते ममता का अजनी जुनी 
मग तो वदला मोह निरसला संशय नरला खरोखरी 

कतार्थ झालो प्रसाद हा तव वचन तुझे मज मान्य हरी 


॥ श्री कृष्णार्पणमस्तु ॥ 


टीप - हया गीतेचा यूट्यूब व्हिडियो >> 
॥॥105://४०५1॥.०6/2०४ 1८५५२५९) 


